सन २०२३-२४ मध्ये अन्न आणि पोषण सुरक्षा 
अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता अनुसूचित जमाती 
प्रवर्गासाठी तिस-या हप्त्याचा एकूण 
₹४९८.८४६५९ लाख निधी वितरीत करणेबाबत . 
महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : अपोसु-२०२३/प्र.क्र.८७/४ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ३१ मार्च, २०२४ 
eat 
१. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१७/प्र.क्र.३१/१७-अ, FF.98/ 08/2099 
२. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-०९१९/प्र.क्र.२२१/१४-अ, दि.०४/११/२०२० 
३. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१३ एप्रिल, 2023 
४. शासन पत्र क्र.३<४-०१२३/७.३.१३/१४-५, दि.३० मे, 2023 
५. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र१/राअसुपोअ/वाकृआ/प्र.क्र.१/प्र.मान्यता/२३/२०६१४, 
दि.२० जून, २०२३ 
केंद्र शासनाचे पत्र क्र..॥४0.२०/२०१७-॥॥7७)॥(0/-७, दि.२१ जून, 2023 
कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र-३/राअसुपोअ/कापूस/२१७१९/२३,दि.३० जून, २०२३ 
. कृषिव पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.अपोसु-२०२३/प्र.क्र.६८/४-अ, दि.०५ जुले, २०२३ 
कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र-१/अपोसु/निधी वितरण-२३-२४/प्र.क्र.०७/२२२७०/२०२३, 
दि.०५ जुले, २०२३ 
१०. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.अपोसु-२०२३/प्र.क्र.८७/४-अ, दि.०१ सप्टेंबर, 2023 
११. केंद्र शासनाचे पत्र H.F.NO.20-219/2099-NFSM(CA-V), दि.२६ ऑक्टोबर, २०२३ 
१२. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र-१/अपोसु/निधी वितरण-२३-२४/प्र.क्र.०७/३५५१३/२०२३, 
दि.०६ नोव्हेंबर, २०२३. 
१३. आदिवासी विकास विभागाचा शासन निर्णय क्र.-बीयुडी-२०२३/प्र.क्र.७/कार्या-६, दि.१७.जानेवारी,२०२४ 
१३. कृषि व पदुम विभागाचा शासन निर्णय क्र.अपोसु-२०२३/प्र.क्र.८७/४-अ, दि.१९ जानेवारी, 2023 
१४. वित्त विभागाचे परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०८ डिसेंबर, 2023 
१५. केंद्र शासनाचे पत्र W.F.NO.20-29/2099-NFSM(CA-V), दि.११ मार्च, २०२४ 
१६. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र-१/अपोसु/निधी वितरण-२३-२४/प्र.क्र.०७/र-७४/२०२४, 
दि.३० मार्च, २०२४ 
१७. कृषि आयुक्तालयाचे पत्र जा.क्र. विप्र-१/अपोसु/निधी वितरण-२३-२४/प्र.क्र.०७/र-७५/२०२४, 
दि.३० मार्च, २०२४ 
प्रस्तावना :- 
सन २०२३-२४ करिता अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता एकूण रु.३३७३०.५९१ (सन 
२०२२-२३च्या प्रलंबित दायित्वासह) वार्षिक कृति आराखड्यास राज्य स्तरीय समितीने वार्षिक कृति आराखड्यास 


“0 (२ SG & 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२३/प्र.क्र.८७/४ओ 


संदर्भाकिंत दि. ३० मे, २०२३ च्या शासन पत्रान्वये मंजूरी दिली आहे. सदर कृती आराखडयास संदर्भाकिंत दि.०५ 
जुले, २०२३ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय मान्यता प्रदान केली आहे. 

अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता पहिल्या हप्त्यापोटी केंद्र शासनाने संदर्भाकिंत 
दि.२१ जून, २०२३ च्या पत्रान्वये अनुसूचित जमाती प्रवर्गाचा केंद्र हिस्सा एकूण रु.४७५.५९००० लाख एवढा निधी 
मंजूर केला आहे. त्याअनुषंगाने संदर्भाकिंत दि.०१ सप्टेंबर, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र व राज्य हिस्स्याचा 
एकूण रु.७९२.६५००० लाख निधी वितरीत केला आहे. तसेच सदर योजनेतंर्गत दुस-या हप्त्यापोटी एकूण केंद्र 
हिस्याचा ₹ ५०५९.५९००० लाख निधी संदर्भाकिंत दि.२६ ऑक्टोबर, 2023 रोजी पिकनिहाय मंजूर केला आहे. 
त्याअनुषंगाने संदर्भाकिंत दि.१९ जानेवारी, २०२३ च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण 
रु.७९२.६५००० लाख निधी वितरीत केला आहे 

आता, सन २०२३-२४ करिता केंद्र शासनाने तीन्ही प्रवर्गाकरीता अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य 
पिकांकरिता तिस-या हप्त्यापोटी एकूण केंद्र हिस्याचा ₹ ४७५.६० लाख निधी संदर्भाकिंत दि.११ मार्च, २०२४ 
रोजी पिकनिहाय वितरीत केलेला आहे. त्यापैकी योजनेच्या लेखाशीर्षाखाली अर्थसंकल्पीय तरतुदीच्या मर्यादेत 
तसेच ?॥॥/॥$ प्रणालीवर गतवर्षीचा शिल्लक निधी विचारात घेवून कृषि आयुक्तालयाने संदर्भाकिंत 
दि.३०/०३/२०२४ च्या पत्रांन्वये केलेल्या मागणीप्रमाणे अनुसूचित जमाती प्रवर्गाकरीता अन्न आणि पोषण सुरक्षा 
अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता प्राप्त झालेला केंद्र हिस्स्याचा २९९.३०७९५ लाख व राज्य हिस्याचा ₹ 
१९९.५३८६४ लाख असा एकूण ४९८.८४६५९ लाख निधी, वितरीत करण्याबाबत शासन पुढीलप्रमाणे निर्णय घेत 
आहे - 
शासन निर्णयः 

१. सन २०२३-२४ करीता अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता अनुसूचित जमाती 

प्रवर्गासाठी केंद्र व राज्य हिस्स्याचा एकूण ₹ ४९८.८४६५९ लाख (रुपये चार कोटी अठ्ठयाण्णव लाख 

चौ-याएऐंशी हजार सहाशे एकोणसाठ फक्त) निधी या शासन निर्णयान्वये आयुक्त (कृषी) पुणे, यांना 

अर्थसंकल्पिय वितरण प्रणालीद्वारे पिक निहाय उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे, सदर निधीपैकी केंद्र व 

राज्य हिस्साच्या वितरीत निधीचे विवरण पुढीलप्रमाणे - 


(रु.लाख) 
अ.क्र पिके अनुसूचित जमाती प्रवर्ग 
= एकूण वितरीत निधी 
केंद्र हिस्सा ((०%) राज्य हिस्सा (४०%) 
pa | भात १२.२६००० ८.१७३३३ २०.४२३३२३३ 
२ ग्हू 0.42293 0.32208 ०.९७०२२ 
३ कडधान्य ६१.९९६४७ ४१.३३०९८ १०३.३२७४५ 
४ 1१5५-कडधान्य २१.८८००० १४.५८६६७ ३६.४६६६७ 
4 भरडधान्य ४.८८९३१ 3.24848 ८.१४८८५ 
६ पौष्टिक तृणधान्य १९७.७०००४ १३१.८०००३ 328 .4ooolg 
एकूण २९९.३०७९५ १९९.५३८६४ ४९८.८४६५९ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२३/प्र.क्र.८७/४ओ 


2. 


अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता उपलब्ध करुन देण्यात आलेला केंद्र हिस्स्याचा 
₹२९९.३०७९५ लाख (दोन कोटी नव्याण्णव लाख तीस हजार Baal पंच्याण्णव फक्त) निधी व राज्य 
हिस्स्याचा ₹१९९.५३८६४ लाख (एक कोटी नव्याण्णव लाख त्रेपन्न हजार आठशे चौसष्ट फक्त) फक्त 
निधी खालील लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२३-२४ करिता अर्थसंकल्पित करण्यात आलेल्या तरतुदीतून खर्ची 
टाकावा. 


केंद्र हिस्याचे लेखाक्रिर्ष राज्य हिस्याचे लेखाशिर्ष 
मागणी क्रमांक टी-५ मागणी क्रमांक टी-५ 
२४०१- पीक संवर्धन, २४०१- पीक संवर्धन, 
७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना | ७९६-जनजाती क्षेत्रांतर्गत उपयोजना 
(पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), (पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना), 
जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, जनजाती क्षेत्राअंतर्गत उपयोजना, 
(09) (२१) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय | (०१ (२२) कृषि उन्नती योजना- राष्ट्रीय 
अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके अन्न सुरक्षा अभियान-अन्नधान्य पिके 
(केंद्र हिस्सा ६०%) (२४०१ ॥ ५५७) (राज्य हिस्सा ४०%) (२४०१ ॥ ५६६) 
३३, अर्थसहाय्य ३३, अर्थसहाय्य 


३. सन २०२३-२४ मध्ये राज्यात सदर अभियानाची अमंलबजावणी व सनियंत्रण करण्याच्या दृष्टीने निधी 
आहरण व वितरण करणेसाठी पुढीलप्रमाणे नियंत्रण तसेच आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून घोषित 
करण्यात येत आहे. 
स्तर नियंत्रण अधिकारी आहरण व संवितरण आधिकारी 
आयुक्तालय आयुक्त (कृषि), सहाय्यक संचालक (लेखा-१) कृषी 
स्तर कृषी आयुक्तालय, पुणे आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य पुणे. 
४. केंद्र शासनाने संदर्भाधीन दि.२३ मार्च, २०२१ च्या ज्ञापनाद्वारे PFMS प्रणालीच्या सुधारीत 


षु . 


कार्यपध्दतीनुसार व संदर्भाधीन दि ०२.ऑगस्ट , 2029 च्या शासन निर्णयान्वये केंद्र पुरस्कृत योजनांचे 
निधी वितरण व विनियोग व्यवस्थापनासाठी अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता 
योजना SNA मार्क करण्यात आली आहे. 

शासन निर्णयान्वये अन्न आणि पोषण सुरक्षा अंतर्गत अन्नधान्य पिकांकरिता उपलब्ध करुन दिलेल्या एकूण 
₹४९८.८४६५९ लाख निधी संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी PFMS प्रणालीद्वारे जिल्हा निहाय 
वितरीत करावा. 

या शासन निर्णयान्वये उपलब्ध करुन देण्यात आलेल्या निधीचा तात्काळ विनियोग करण्यात यावा तसेच 
निधी विनियोगाच्या अनुषंगाने संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण) यांनी वेळोवेळी उपयोगिता प्रमाणपत्र 
शासनास सादर करावे. 

शासन निर्णय वित्त विभागाचे शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.०८ डिसेंबर, २०२३ 
नुसार विहीत केलेल्या अटींची पुर्तता होत असल्याने तसेच, सदर परिपत्रकानुसार या विभागास प्रदान 
करण्यात आलेल्या अधिकारांनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अपोसु-२०२३/प्र.क्र.८७/४ओ 


टु 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०३३११५२९५२६२०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SANTOSH BANSIRAO 
KARAD 


(संतोष कराड) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


. मा. मंत्री (कृषि)यांचे स्वीय सहायक Aare, मुंबई. 


मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानसभा ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 


. मा.विरोधी पक्ष नेता ,विधानपरिषद ,विधानमंडळ सचिवालय ,मुंबई 


मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 


. अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग ,मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


८. प्रधान सचिव (कृषि) ,कृषि व पदुम विभाग Hare, मुंबई. 


षे 


१९ 
२० 


आयुक्त (कृषी), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ, अकोला. 
. संचालक (विस्तार व प्रशिक्षण), कृषी आयुक्तालय, साखर संकुल, शिवाजीनगर, पुणे. 
. सर्व विभागीय कृषी सहसंचालक 
. सर्व जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी 
. महालेखाकार ( स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा), मुंबई. 
. महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपुर 
. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य 
सहायक संचालक (लेखा-१), कृषी आयुक्तालय, पुणे 
. वित्त विभाग (कार्या. व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई 
. निवड नस्ती-४ओ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


